महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2029. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मइवाधो-२०२१/प्र.क्र. २५/तां.क.४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, क्रमांक मइवधो २०२१ / प्र.क्र. २५/ तां.क.४, 
दिनांक २३ जुले, २०२१ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, २०२१ निर्गमित करण्यात आले आहे. 
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून सदर धोरणामध्ये विविध प्रकराची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात 
आली आहेत. त्यामध्ये, त्वरीत नोंदणी सूट (Early Bird Incentive) या प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तसेच, दिनांक 
१ एप्रिल,२०२२ पासून, परिचालित होणारी, सर्व शासकीय, निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व 
शासनाच्या निधी मधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 
२. राज्य शासनाचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहिर झाल्यानंतर, या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
संबंधित असलेले विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु, काही 
अपरिहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होवू शकली नाही. त्यामुळे, त्वरीत नोंदणी सूट (Early Bird 
Incentives) चा कालावधी दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ च्या पुढे वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधी होती. 
३. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने शासकीय व निम शासकीय यंत्रणांमार्फत 
जानेवारी २०२२ ते मार्च २०२२ या कालावधीत खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असणे 
MAID असल्याने तसा बदल सदर धोरणात करण्याची शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 

१) संदर्भीय दिनांक २३ जुले, २०२१ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.४.१ (ब) मधील दिनांक ३१ 
डिसेंबर, २०२१ पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूट (Early Bird Incentives) ची मर्यादा दिनांक ३१ 
मार्च, २०२२ पर्यत वाढविण्यास शासन मान्यता देत आहे. 

२) दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून शासकीय व निम शासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थां 
यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत. 

३) दिनांक १ एप्रिल, २०२२ पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी 
इलेक्ट्रिक असतील. 


२. उपरोक्त परिच्छेदातील (२) व (३) मधील निर्णयानुसार, शासकीय वाहन खरेदी धोरणामध्ये आवश्‍यक 
सुधारणा करण्याची कार्यवाही वित्त विभागामार्फत करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मइवाधो-२०२१/प्र.क्र. २५/तां.क.४ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२२९१५३७४१८९०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


SANJAY B 
SANDANSHIV : 
(संजय संदानशिव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. मा. 


मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


४. मा. 
६. मा. 
६. मा. 
७. मा. 
८. मा. 
९. ती. 
१०. मा. 
११. मा. 
१२. मा. 
१३. मा. 
१४. मा. 
१५. मा. 
१६. मा. 
१७. मा. 
१८.मा. 


मंत्री उद्योग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मंत्री, परिवहन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मंत्री, उर्जा, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मंत्री, कौशल्य व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ (उर्वरित सर्व) 

राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
राज्यमंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

राज्यमंत्री, उर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

राज्यमंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ (उर्वरित सवी 

सभापती, विधान परिषद, यांचे सचिव विधान भवन, मुंबई 

अध्यक्ष, विधान सभा, यांचे सचिव विधान भवन, मुंबई 

विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 


१९. सर्व विधान मंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई 


२०. मा. 


मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


२१. अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२२. अपर मुख्य सचिव, (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२३. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२४. प्रधान सचिव, (नवि-२) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२५. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२६. प्रधान सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मइवाधो-२०२१/प्र.क्र. २५/तां.क.४ 


२७. सचिव, वित्त (व्यव) विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२८.सचिव, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२९. महालेखापाल महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

३०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

३१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

३२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
33. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

३४. सर्व जिल्हाधिकारी 

३५. सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

३६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

३७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

३८.सर्व मुख्यधिकारी, नगरपालिका व नगर पंचायत 

३९. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती 

४०. सर्व ग्रामविकास अधिकारी / ग्राम सेवक , ग्राम पंचायत 
४१. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय (प्रसिध्दीसाठी) 
४२. संचालक, मुंबई दूरदर्शन (प्रसिध्दीसाठी). 

४३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


